रामेती खोपोली संस्थेच्या नविन वसतिगृह 
बांधकामासाठी सन २०२३-२४ मध्ये वसंतराव 
नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची 
आस्थापना (कार्यक्रम)३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२४०१ २६४९) या योजनेअंतर्गत 
रु.२४०.०० लक्ष निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४६/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१. कृषि व पदुम विभाग झा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४६/३-अ, दि. १५/०९/२०२३ 


शुध्दीपत्रक :- 


१, दि. १५/०९/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक. ३ मधील 
खालीलप्रमाणे- 


“मंजुर केलेला रु.२४०.०० लक्ष निधी (एकूण रुपये दोनशे चाळीस लक्ष फक्त) निधी 
खर्च करण्यास, पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे.” 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
णि . __| आयुक्तालय | संचालक (आत्मा), कृषि संचालक (आत्मा), आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
स्तर आयुक्तालय, पुणे राज्य, पुणे. 
ऐवजी 


“मंजुर केलेला रु.२४०.०० लक्ष निधी (एकूण रुपये दोनशे चाळीस लक्ष फक्त) निधी 
खर्च करण्यास, पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे.” 


अ.क्र.। स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 

णि :- | ory कृषि संचालक (आत्मा), सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
आयुक्तालय | कृषि आयुक्तालय, पुणे = | आयुक्तालय, पुणे. 

२. | वनामती, संचालक, वनामती, नागपूर | वनामती, नागपूर कार्यालयातील वरिष्ठ 
नागपूर प्रशासन नि. लेखा अधिकारी 


असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४६/३-ओ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१७४७५८०९०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANT Duly वा ला 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675 


G O R A K H N AT H a8c7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE40 
40836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT 

M H A P A N KA R GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2023.09.27 17:50:02 +05'30" 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२. अमुस (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 
५. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 
९. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक 
१०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 
११. प्राचार्य, रामेती खोपोली 
१२. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. नियोजन विभाग का.१४३१, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१५. निवड नस्ती ३-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


